अखिल भारतीय da शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली 
यांच्या मान्यतेस अनुसरुन, तंत्रशिक्षण 
संचालनालयाच्या अधिपत्याखाळीलळ नाशिक 
विभागातील, एमसीए विद्याशाखेच्या विद्यमान 
विनाअनुदानित संस्थांमध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ 
पासून नवीन अभ्यासक्रम सुरू करणे, प्रवेश क्षमतेत 
वाढ करण्यास शासन मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०२४/प्र.क्र.१६८(भाग-१)/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १६ जुलै, २०२४. 


वाचा : संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी/एआयसीटीई-वाढ मान्यता/ 
एमसीए__ नाशिक/२०२४/(१५/२०), दि.२६.०६.२०२४. 


प्रस्तावना : अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन, 
संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी उपरोक्त वाचा येथील दि.२६.०६.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये, 
तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखाळील नाशिक विभागातील, एमसीए विद्याशाखेच्या 
विद्यमान विनाअनुदानित संस्थांमध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून नवीन अभ्यासक्रम सुरू 
करणे, प्रवेशा क्षमतेत वाढ करण्यास झासन मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 
त्यानुसार मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस 
अनुसरून, तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील सोबतच्या प्रपत्रामध्ये दर्शविलेल्या 
नाशिक विभागातील, एमसीए विद्याश्ञाखेच्या विद्यमान विनाअनुदानित संस्थांमध्ये शैक्षणिक वर्ष 
२०२४-२५ पासून नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यास व प्रवेशा क्षमतेत वाढ करण्यास प्रचलित अटी 
व शर्तीच्या अधीन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अटी व शार्ती:- 
१) सदर मान्यता कायम विनाअनुदान तत्वावर राहील. 


२) प्रस्तुत बाबतीत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या तसेच दि.२१ मे, 
१९८३ च्या शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता करणे, संबंधित महाविद्यालय / संस्थांवर 
बंधनकारक राहील. 

३) शासनाने विहित केलेल्या तसेच अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी 
विहित केलेल्या सर्व अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबत संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने 
संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई यांच्याशी करारनामा करावा लागेल. तसेच, 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२४/प्र.क्र.१६ ८(भाग-१)/तांशि-४ 


आवश्‍यक कागदपत्रांची आणि औपचारिक बाबींची पूर्तता संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्या 
संमतीने समाधानकारकरित्या पूर्ण करावी. 


४) संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने, संचालक, तंत्र शिक्षण यांचेकडे आवश्‍यक ती संचित ठेव 
संयुक्‍त खात्यात भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 


५) सदर अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशा 
नियमानुसार / पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 


६) शुल्क नियामक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क 
महाविद्यालयाने आकारल्यास, संबंधित महाविद्यालय / संस्थेवर महाराष्ट्र एज्युकहानळ 
secant (प्रोहिबिहान ऑफ कॅपिटेशन फी) अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात 
येईल. 

७) संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्याकरिता पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर 
तांत्रिक कर्मचारी अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली व संबंधित विद्यापीठाच्या 
मानकानुसार नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते देण्यात यावेत. तसेच, 
शिक्षकवृंद व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते इ. बाबत तसेच, विद्यार्थ्याकडून शासनाकडे 
तक्रारी आल्यास संबंधित महाविद्यालय / संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात येईल. 


८) संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने ग्रंथालयाकरिता आवश्‍यक ती पुस्तके, नियतकालिके 
अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक राहील. 
तसेच, विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा पुरेपूर उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना 
अभ्यासिकेची सोय करणे आवश्‍यक आहे. तसेच, विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण 
परिषदेच्या मानकाप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सोयीसुविधा (उदा. प्रयोगशाळा, वाचनालय, 
वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक आहे. 


९) रंगिंगसंदर्भात मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग अँक्ट, 
१९९९ यांची कठोरपणे अंमळबजावणी करणे संबंधित महाविद्यालय / संस्थेवर बंधनकारक 
राहील. 


qo) संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने सदर अभ्यासक्रम चालविण्यासाठी आवश्‍यक स्थावर 
जंगम मालमत्तेकरिता शासनाकडून किंवा कोणत्याही वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेतले 
असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांची परतफेड करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित 
महाविद्यालय / संस्थेवर राहील. 


११) जर संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे 
प्रोसेसिंग फीचा भरणा केलेला नसेल तर, अंतीम मान्यता देण्यापूर्वी संचालकांनी 
महाविद्यालयाकडून प्रोसेसिंग फी वसूल करावी. 


१२) शासन निर्णय दि.२२.०२.२०१८ अन्वये विहित Hos नोंदणी शुल्क संबंधित महाविद्यालय 
/ संस्थेने भरणा केले नसेल, तर ते सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, नाशिक 
यांनी संबंधित महाविद्यालय / संस्थेकडून भरणा करुन घ्यावे. 


१३) महाविद्यालयाने संबंधित विद्यापीठाचे संळग्निकरण प्राप्त करुन घेणे आवश्‍यक राहील. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२४/प्र.क्र.१६८(भाग-१)/तांशि-४ 


२. याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी घालून 
दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती संबंधित संस्था / महाविद्यालयावर बंधनकारक राहतील. 


३. या शासन मान्यतेनुसार उक्त संस्था / महाविद्यालयातील अभ्यासक्रमांचा केंद्रीभूत प्रवेशा 
प्रक्रियेमध्ये समावेश होण्याकरिता संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी आवश्‍यक ते आदेशा निर्गमित 
करावेत. 


8. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७१६१५५८०१४८०८ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHAHAJAHAN SHAKUR MULANI 

S HAH AJAHAN DN: CN = SHAHAJAHAN SHAKUR MULANI, C = IN. 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = HIGHER AND TECHNICAL 


SHAKUR MULANI 2226" 
Date: 2024.07.16 16:09:40 +05'30' 


(शहाजहान मुलाणी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

प्रति, 

१) मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

३) सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, नाशिक (संचालक, तंत्र शिक्षण 

यांच्यामार्फत). 

४) कुलसचिव, संबंधित विद्यापीठ (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

५) संबंधित महाविद्यालय (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

६) निवडनस्ती/तांशि-४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


प्रपत्र 
HTED G.R.No.Manyata-2024/C.R. 168(Part-1)/TE-4, Dated: 16th July, 2024 
List of Increase Intake, New Course,Programme,Restoration in Existing Institute,Approved by AICTE from 2024-25 


Region : Nashik 


Intake Intake 
Institution Newl Approved | Approved | Variat ० 
DTE Region Institute Name_ | Institute Address District T Existing Program University Name of Course | “*PP PP डु Applied 
ype र for 2023- | for 2024-| ion 
Institute 
24 
30 


NASHIK 1- 5117 |PIRENS AP:- LONI (BK) AHMEDNABG | Private-Self | Extension- 
28775 INSTITUTE OF TAL :- RAHATA, AR Financing | Expansion 
271 BUSINESS DIST:- -Closure 
MANAGEMENT |AHMEDNAGAR 
AND 
ADMINISTRATIO 
N (IBMA) LONI 
(BK) 


MCA Savitribai Phule POST MASTER OF 120 
Pune University |} GRADUATE COMPUTER Increase in 
APPLICATIONS intake 
NASHIK 1- 5120 |MET'S BHUJBAL NASHIK Private-Self | Extension- MCA Savitribai Phule POST 60 | Application 
54658 INSTITUTE OF KNOLWEDGE Financing | Expansion Pune GRADUATE for new 
81 MANAGEMENT _|CITY, MET -Closure University, Pune course 
LEAGUE OF 
COLLEGES, 
ADGAON, 
NASHIK - 422003 
NASHIK SND COLLEGE A/P NASHIK Private-Self | Extension- MCA Savitribai Phule POST 60 | Application 
3 OF BABHULGAON Financing | Expansion Pune GRADUATE for new 
ENGINEERING & |TAL. YEOLA -Closure University, Pune course 
RESEARCH DIST. NASHIK 
CENTER, STATE 
BABHULGAON |MAHARASHTRA 
PIN CODE-423401 
CA 


NASHIK 1- 5303 |HON.SHRI A/P KASHTI, AHMEDNAG | Private-Self | Extension- Savitribai Phule POST 60 |Application 
12614 BABANRAO TAL: AR Financing | Expansion Pune GRADUATE for new 
931 PACHPUTE SHRIGONDA -Closure University, Pune course 
VICHARDHARA _|DIST: 
TRUST'S GROUP |AHMEDNAGAR 
OF MAHARASHTRA - 
INSTITUTIONS 414701 
NASHIK SANDIP TRIMBAK ROAD, NASHIK Private-Self | Extension- M Savitribai Phule POST 60 {Application 
INSTITUE OF MAHIRAVANI Financing | Expansion Pune GRADUATE for new 
ENGINEERING & -Closure University, Pune course 
MANAGEMENT 


Page 1 of 2 


प्रपत्र 
HTED G.R.No.Manyata-2024/C.R. 168(Part-1)/TE-4, Dated: 16th July, 2024 
List of Increase Intake, New Course,Programme,Restoration in Existing Institute,Approved by AICTE from 2024-25 


Region : Nashik 


Intake Intake 
Sr venus Institution Dew Approved | Approved | Variat outs 
DTE Region nent Institute Name_ | Institute Address District T Existing Program University Level Name of Course |“*PP PP न Applied 
No ype . for 2023-| for 2024- 
Id Institute 24 25 for 


NASHIK 1- 5381 |SHRI MANDAL ROAD , DHULE Private-Self |Extension- MCA KAVAYITRI POST MCA 0 Application 
48463 JAYKUMAR DONDIACHA Financing | Expansion BAHINABAI | GRADUATE for new 
1901 RAWAL -Closure CHAUDHARI course 
INSTITUTE OF NORTH 
TECHNOLOGY MAHARASHT 
RA 
UNIVERSITY 


Digitally signed by SHAHAJAHAN SHAKUR MULANI 


S HA H AJA HAN DN: CN = SHAHAJAHAN SHAKUR MULANI, C = IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, OU = HIGHER AND TECHNICAL 


SHAKUR MULANI बका 
Date: 2024.07.16 16:10:24 +05'30' 


Page 2 of 2 


